सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप 
अभियंता (विद्युत, पदवीधर या संवर्गाची 
दि.०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता २०२४/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जुले, २०२४. 


शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना, दि.२१/०६/२०२१ मधील परिशिष्ट-तीन व शासन 
परिपत्रक, दि.१३/०७/२०२१ मधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
उप अभियंता (विद्युत पदवीधर या संवर्गाची ०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची या 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
२. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्यामार्फत 
उप अभियंता (विद्युत) संवर्गासाठी व्यावसायिक परिक्षा घेण्यात आली होती. सदर परीक्षेस न बसलेल्या व 
अनुत्तीर्ण झालेल्या अभियंत्यांची नावे उप अभियंता (विद्युत पदवीधर संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीतून 
वगळण्यात येत आहेत. तथापी, सदर अभियंत्यांनी विहीत संधीत परीक्षा उत्तीर्ण केल्यास त्यांच्या नावाचा 
समावेश ज्येष्ठतासूचीत करण्यात येईल. 
३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 
राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केलेली आहे. सदर 
याचिका अद्याप प्रलंबित असून सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून उप अभियंता (विद्युत), 
पदवीधर या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ ते दि.३१/१२/२०२३ या कालावधीची स्थिती दर्शविणारी 
दि.०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकाव्दारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
४. सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम मंडळे यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
ज्येष्ठतासूची आपल्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग/उपविभाग कार्यालयास वितरीत करावी व त्याबाबतची 
पोच शासनास सादर करावी. 
ष्‌. सदर ज्येष्ठता सूचीत siya केलेल्या उप अभियंता (विद्युत पदवीधर या संवर्गातील 
अभियंत्याच्या तपशिलामध्ये जसे नाव, जन्मदिनांक, नियुक्तीचा दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान 
इत्यादीबाबत काही चुका/त्रुटी आढल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या 
आत लेखी स्वरुपात आव्यक त्या योग्य पुराव्यासह रजिस्टर्ड पोस्टाव्दारे /स्पीड पोस्टाव्दारे /हस्त 
बटवडयाव्दारे /ई FSHAR (doadmind.pwd@maharashtra.gov.in) आपली निवेदने /हरकती/सूचना 
शासनास सादर करावी. सदर निवेदने/ हरकती/ सूचना विहित वेळेत शासनासे प्राप्त न झाल्यास 
त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाही असे समजून उप अभियंता (विद्युत पदवीधर या संवर्गाची 
दि.०१/०१/२०२४ रोजी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२४/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२३११४५३९४९१८ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS. 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b73 
3ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


R EWA L E seriaINumber=B5B2DA9CB10BA8C6D55247B5E56FE2206FFESOCB8 
62E223A178F 18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 
Date: 2024.07.23 11:57:25 +05'30' 


(सुदिप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 
२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पावेजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२४/प्र.क्र.५ ४/प्रशासन-१, दि.२३ जुले, २०२४ 
पंवर्गाचे नाव- उप अभियंता (विद्युत) पदवी 
वेतनश्रेणी- 'एस-२०: ५६१९००-१७७५०० 
पूची (दिनांक १.१.२०२३ ते ३१.१२.२०९३ या att कायं । 


झर पत्यांचा) 
संबंधित नियम ३(२)(अ) 
शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव nla जन्मतारीख प्रवर्ग नुसार संवर्गात | जेष्ठतेचा दिनांक आ शैक्षणिक अर्हता शेरा 
वि प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
कळ कळा 


19.९ ॥॥ ५० २ ८७-४५ ० |. ७०० ७.० २६४0 Pc, SD) टा | सळील ८ फी 3१ 
कार्यकारी अभियंता (वि.) पदावर पदोन्नती. 
R 


३] श्रती कजत केतन गाडनोळ ३०२ ae aaa 


४ ।श्री.औनिवास सुर्यकांत गुजरे सरळसेवा ११.११.१९८० खुला ।२९.०८.२०१२ २९.०८.२०१२ ३०.११.२०३८ बो.ई.(इ) कार्यकारी अभियंता विद्युत या पदावर wea 
पदोन्नती देण्यात आली असल्यामुळे त्यांचे 


श्रीमती पुनमबाला अजय वर्मा २०.०१.१९७९ २९.०८.२०१२ २९.०८.२०१२ ३०.०१.२०३७ बौ.ई.(इ) Ss वगळण्यात आलेले 
श्री.निलेश भिमराव बिऱ्हाडे सरळसेवा ०१.०१.१९८४ १३.०३.२०१५ १३.०३.२०१५ ३१.१२.२०४१ बो.इ.(इ) | शासन आदेश दि.१७.०४.२०२३ अन्वये 
कार्यकारी अभियंता (वि.) पदावर तदर्थ 


७ श्री.चंद्रकांत बंडप्पा चाकोते सरळसेवा १७.०७.१९८१ खुला |०२.०३.२०१५ ०२.०३.२०१५ ३१.०७.२०३९ बौ.ई.(इ.इ.पो.) एम |पदोन्नती देण्यात आली असल्यामुळे त्यांचे 
नाव ज्येष्ठतासुचीतून वगळण्यात आलेले 
नाही. 

न 


श्री.मनिष रामचंद्र पाटील सरळसेवा १८.०६.१९७४ २०.०७.२०१५ २०.०७.२०१५ ३०.०६.२०३२ बी.ई.(इ) शासन आदेश दि.२२.११.२०२३ अन्वये 
कार्यकारी अभियंता (वि.) पदाबर तदर्थ 
र्‌ पदोन्नती देण्यात आली असल्यामुळे त्यांचे 


श्रीमती केतकी अविनाश देठे ०७.०२.१९८५ ३०.०७.२०१५ ३०.०७.२०१५ ३१.०७.२०४३ बी.ई.(इ) शा 
श्रोमती शिल्पा चिंतामण रामटेके २१.०७.१९८१ ०३.०३..२०१५ ०३.०३..२०१५ ३१.०७.२०३९ बी.ईइ/एमइ(इ) || 


९  ।श्री.शतलकुमार लक्ष्मण मुंढे सरळसेवा १०.०७.१९८२ FAAS) |०५.०३.२०१५ ०५.०३.२०१५ ३१.१०.२०४० बो.इं.(इ.इं.पो.) | नाव ज्येष्ठतासुचीतून वगळण्यात आलेले 
एम.टेक नाही. 
AAMAS आकेफउद्यीन अजीमठद्यीन २५.०६.१९८७ २७.१२.२०१८ २७.१२.२०१८ ३०.०६.२०४५ बी.ई.(इ) शिश 


१० श्री.सचिन कारभारी पाटील सरळसेवा ०१.१०.१९८० इ.मा.ब. ।०८.०५.२०१५ ०८.०५.२०१५ ३०.०९.२०३८ ae.) शासन आदेश दि.०१.१९.२०२२ अन्वये 
fear कार्यकारी अभियंता (वि.) पदावर पदोन्नती. 
(दिव्यांग- 
कर्णबधीर) 


श्री.दत्तात्रय नामदेव इंगळे ०४.०३.१९८५ २९.१२.२०१८ २७.१२.२०१८ ३१.०३.२०४३ ate.) 


खुला 2, ,०६. 
श्री.अमोल विलास गाढवे पदोन्नती २४.१०.१९८६ खुला ।०३.०१.२०१९ २७.१२.२०१८ ३१.१०.२०४४ बी.ई.(इ) शि 
खुला 22, र 
श्री.उमेश शिवाजी रासकर २३.०६.१९८७ ०१.०१.२०१९ २७.१२.२०१८ ३०.०६.२०४५ बी.टेक (इ) 


क बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२४/प्र.क्र.५ ४/प्रशासन-१, दि.२३ जुले, २०२४ 
वगांचे नाव- उप अभियता (विद्युत) पदवी 
वबेतनश्रेणी- 'एस-२०: ५६१००-१७७५०० 
ष्ठतासूची (दिनांक १.१.२०२३ ते ३१.१२.२०२९३ या व 


aes संबंधित पदावरील तितर ०4५) सेवानिवृत्तीचा 
शासकीय ऱ्याचे नाव Gaeta मागे जन्मतारीख प्रवर्ग नुसार संवर्गात | जेष्ठतेचा दिनांक लाक शैक्षणिक अर्हता 
चि प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 


२___|___२ |) ७ |।_ ५ |)  ६७|)।__ ७ OS ९___)| 
I i 
गलती eee बल कमर: केडर 


श्री गणेश हरीदास चंदनशिव १३.०८.१९८८ १८.१०.२०२१ १८.१०.२०२१ ३१.०८.२०४६ बो.ई.(इ) 


ae 
a 


श्री.सतिश रेवणसिध्द धर्मसाले १५.०१.१९८६ २९.०४.२०२२ २९.०४.२०२२ ३१.०१.२०४४ ate.) ro 


SUDEEP SAHADEO sewaie 2 SSF ५०० 


CN = SUDEEP SAHADEO REWALE, C = 
REWALE IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT 
Date: 2024.07.23 11:58:26 +05'30' 


